मराठवाडा विभागातील सततच्या पाणी टंचाईवर 
मात करण्यासाठी प्रथमत: पिण्याच्या पाण्यासाठी 
ग्रीडची निर्मीती करणे व सदर कामाचे नियोजन, 
अंमलबजावणी, परिचालन व देखभाल दुरुस्ती 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या यंत्रणेमार्फत 
करण्यास परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मवॉगी- २०१८/प्र.क्र.२८८/पापु १८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २६ जून, २०१९ 


वाचा- 


१) शासन निर्णय क्रमांकः मवॉगी- २०१८/प्र.क्र. २८८ /पापु १८, दिनांक ८ मार्च, 2098 


शुध्दीपत्रक- 


उपरोक्त संदर्भाधीन (वाचा) येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ ऐवजी पुढील प्रमाणे सुधारित 
शासन निर्णय वाचण्यात यावा. 


“मराठवाडा विभागातील सततच्या पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी फक्त ग्रामीण 
भागातील पिण्याच्या पाण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून विहीत करण्यात आलेल्या ५५ 
Locd ऐवजी Yo Locd या दरडोईनुसार लूप (Loop) पध्दतीने पाईपळाईनची ग्रीड करून अशुध्द पाणी ठोक 
स्वरूपात पोहोचविण्यासाठी ग्रीडची निर्मिती करणे व सदर कामाचे नियोजन, अंमलबजावणी, परिचालन व 
देखभाल दुरुस्ती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या यंत्रणेमार्फत करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे.” 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०८१६१५०२५००६२८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sham Lal Goyal 


(शामलाल गोयल) 
अप्पर मुख्य सचिव 
प्रति- 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


3) मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 
४) मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मवॉगी- २०१८/प्र.क्र.२८८/पापु १८ 


५) मा.मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६) मा.राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७) सर्व सन्माननीय विधिमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 
) 
) 


८) मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९) सर्व अप्पर सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
११) सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण, मुंबई. 
१२) विभागीय आयुक्त (सर्व) 

१३) संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, पुणे. 
) 
) 
) 


१४) संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था बेलापूर, नवी मुंबई.. 
१५) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
१६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद/जालना/बीड/ 
हिंगोळी/परभणी/लातुर/नांदेड/उस्मानाबाद. 
१७) मुख्य अभियंता (सर्व) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 
१८) अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता (सवी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 
१९) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
२०) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व नियंत्रण अधिकारी व सर्व कार्यासने. 
२१) शासकीय आय.आय.टी.संस्था, पवई,मुंबई. 
२२) सर्व शासकीय अभियांत्रिकी (पदविका) महाविद्यालये 
) 
) 
) 


२३) संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
२४) उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, औरंगाबाद. 
२५) निवडनस्ती, कार्यासन पापु-१८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


